अशासकिय संस्था, औद्योगिक संस्था आणि 
वनविभाग यांच्यामार्फत त्रिपक्षीय करारनामा करुन 
अवनत वनक्षेत्राचे पुनर्वनीकरण करण्याबाबत. 
औद्योगिक संस्था - एस.बी.आय फाऊंडेशन, मुंबई 
अशासकिय संस्था- व्यक्‍ती विकास केंद्र इंडिया, 
बँगलोर आणि उपवनसंरक्षक छत्रपती संभाजीनगर, 
विभागीय वन अधिकारी, बीड व विभागीय वन 
अधिकारी, धाराशीव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एफएलडी-२०२४/प्र.क्र.३३/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६/०६/२०२४. 
वाचा - 


१) शासन आदेशा, महसूल व वन विभाग, समक्रमांक, दिनांक 94.03.2028. 


शासन शुध्दीपत्रक- 

अश्ासकिय संस्था व्यक्‍ती विकास केंद्र इंडिया, Mo, औद्योगिक संस्था एस.बी.आय 
फाऊंडेशन, मुंबई आणि उपवनसंरक्षक/विभागीय वन अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर, बीड व धाराशीव 
यांच्यामध्ये मौजे उजेनपूरी, भिवंडी, इमामपूर, तेरखेडा, पानगांव व आखारवाई येथील एकूण १००.०० 
हेक्टर अवनत वनक्षेत्रावर वृक्ष लागवडीचा त्रिपक्षीय करारनामा करण्यास दिनांक १५.०३.२०२४ च्या 
शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

औद्योगिक संस्था एस.बी.आय फाऊंडेशन, मुंबई. यांच्या प्रचळीत कार्यपध्दतीनुसार एकावेळी 
जास्तीत जास्त ३ आर्थिक वर्षाकरीता करारनामा करता येईल व पुढील कालावधीसाठी सदर संस्था 
सहकार्य करणार असल्याबाबत हमीपत्र सादर केले असल्याने, ७ वर्षाऐवजी ३ वर्षाच्या टप्याटप्याने 
करारनामा करण्यास परवानगी देण्याची विनंती अशासकिय संस्थेने दिनांक २३.०४.२०२४ अन्वये केली 
आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भाधिन शासन आदेशामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. सदर सवलत या प्रकरणापुरतीच मर्यादित राहिल. 


२. सदर शासन आदेशामधीळ परिच्छेद क्रमांक.? alle अट क्रमांक. 2 मध्ये नमूद 
“वरील अवनत वनक्षेत्रात TA लागवड करणे AS व एदयसंधारण करणे THA Feral योग्य वाढ व 
व्यवस्थापनाच्या हष्टीने ७ वर्षापर्यंत त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याचे काम व्यक्‍ती विकास केंद्र 
इंडिया TIGR या अझ्यासकिय संस्थेने करावे” त्याऐवजी “वरील अवनत वनक्षेत्रात वृक्ष लागवड 
करणे, जल व मृदसंधारण करणे, तसेच वृक्षांची योग्य वाढ व व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने प्रथम ३ वर्षापर्यंत 
त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याचे काम, व्यक्‍ती विकास केंद्र इंडिया, बँगलोर या अशासकिय संस्थेने 
करावे असे वाचावे. 

तसेच उक्त कालावधी संपल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार 
पुढील काळावधीबाबत निधी उपलब्धतेनूसार रोपवनाचे व्यवस्थापनाबाबत आवऱ्यक ती कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एफएलडी-२०२४/प्र.क्र.३३/फ-१० 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥89॥॥/99॥॥9.090०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०६०६१५३७०४६११९ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH TUKARAM JADHAO 
N: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


DI 
GANESH TUKARAM “ssc 
2.5.4.20=0078f585 12d3ac0131 S5bbbfa4b473ed7729dd2d316441 


06e2966ab9ee6e92d7d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JADHAO कर 29F 1793 EBD, cn_GANESH TUKARAM 
(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), छत्रपती संभाजीनगर. 
) 

) 

) 

) 


उपवनसंरक्षक, छत्रपती संभाजीनगर. 
७) विभागीय वन अधिकारी, बीड. 

८) विभागीय वन अधिकारी, धाराशीव. 

९) मे. एस.बी.आय फाऊंडेशन, मुंबई. 
qo) व्यक्‍ती विकास केंद्र इंडिया, बँगलोर. 
११) निवडनस्ती (फ-१० कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


